RNI No.MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ८ , अंक १६ ] ] 


गुरुवार , मार्च ३१ , २०२२ / चैत्र १० , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक २१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीआयपी -२०२२ / प्र . क्र . ३७/३० . ज्येष्ठ नेते , माजी मंत्री सुधीर गजानन जोशी यांचे गुरुवार दिनांक १७ फेब्रुवारी , २०२२ 
रोजी मुंबई येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रध्दांजली अर्पण केली . 

ज्येष्ठ नेते , माजी मंत्री सुधीर गजानन जोशी यांचे गुरुवार दि . १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मुंबई येथे निधन झाले . मराठी भूमिपुत्रांच्या न्याय 
हक्कांसाठी लढा उभा करणारे माजी मंत्री सुधीर जोशी यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे . 

सुधीर जोशी यांचा जन्म दि .२५ मे १ ९ ४० रोजी दादर येथील व्यापारी कुटुंबात झाला . त्यांनी विज्ञान शाखेतून रसायनशास्त्राची पदवी घेतली 
होती . ते शिवसेनेच्या स्थापनेपासून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सहकारी राहीले . मराठी माणसाच्या न्याय हक्कांसाठीच्या 
अनेक आंदोलनात ते पुढे होते . ते १ ९ ६८ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून गेले . त्यांनी तिथे गटनेता , विरोधी पक्षनेता म्हणूनही 
आपल्या कामाचा ठसा उमटवला . मुंबई महापालिकेचे सर्वात तरूण महापौर होण्याचा मानही त्यांनी १ ९ ७३ मध्ये पटकावला होता . नोकऱ्यांमध्ये 
मराठी माणसांचा टक्का वाढलाच पाहिजे यासाठी ते आग्रही होते . त्यासाठी स्थापन झालेल्या स्थानीय लोकाधिकार समितीचे ते १ ९ ७७ पासून २० वर्षे 


अध्यक्ष होते . 


स्वर्गीय जोशी विधिमंडळात १ ९ ८५ ते १ ९९ ७ अशा सलग दोन कालावधीसाठी आणि त्यानंतर जानेवारी १ ९९ ८ पासून पुढे असा दीर्घ काळ 
विधान परिषद सदस्य होते . या दरम्यान त्यांनी जुलै १ ९९ ३ ते जुलै १ ९९ ४ विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेता म्हणून काम केले . या काळात त्यांनी 
राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल ‘ निष्कर्ष ' पुस्तिकेद्वारे सादर केला होता . 

स्व . जोशी यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळात मार्च ते जून १ ९९ ५ महसूल ; जून १ ९९ ५ ते मार्च १ ९९ ६ महसूल आणि शालेय शिक्षण आणि पुढे 
मे १ ९९ ६ ते जुलै १ ९९९ शालेय शिक्षण अशा खात्यांचे मंत्रीपदही भुषवले होते . महसूल आणि शिक्षण मंत्री म्हणूनही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा 


उमटवला . 


1 


स्व . जोशी यांचे अनेक सामाजिक आणि राजकीय संस्था , संघटनांच्या वाटचालीत योगदान राहिले आहे . या संस्था , संघटनांचे त्यांनी अध्यक्ष 
म्हणून निर्विवादपणे नेतृत्व केले . यातून त्यांच्या संघटना बांधणीचा आणि नेतृत्वगुणांचा आवाका लक्षात येतो . स्व . जोशी नव बालोद्यान ट्रस्ट , साने 
गुरुजी विद्यालय - दादर , सार्वजनिक वाचनालय - दादर , जसलोक रुग्णालय कर्मचारी संघटना , जाणीव प्रतिष्ठान - मुंबई , राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान 
राज्य कार्यकारी समिती , महाराष्ट्र राज्य प्रौढ शिक्षण संस्था - औरंगाबाद , जवाहर बालभवन मुंबई , महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम 
संशोधन मंडळ - पुणे , राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था ( बालचित्रवाणी ) - पुणे , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद - मुंबई , ग्राहक संरक्षण कक्ष , एअर 
इंडिया केबिन क्रू असोसिएशन , सिमेंट कंपनी स्टाफ असोसिएशन , बँक कर्मचारी सेना , महाराष्ट्र दूध वितरक सेना , महाराष्ट्र शेती महामंडळ यांचे 
अध्यक्ष होते . 


7 


भाग एक ( म.उ.वि . ) – २१-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , मार्च ३१ , २०२२ / चैत्र १० , 


शके १ ९ ४४ 


+ 


1 


1 


याशिवाय ते गरवारे क्लब , सी . के . पी . को - ऑप बँक लि . , वनिता समाज दादर - मुंबई , शिवाई सेवा ट्रस्ट यांचे संचालक , सल्लागार होते . 

स्व . जोशी बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना , इंडियन ओव्हरसिज कर्मचारी सेना , कॅनरा बँक कर्मचारी सेना , बँक कर्मचारी महासंघ , नाबार्ड 
कर्मचारी सेना , विमा कर्मचारी सेना यांचेही अध्यक्ष होते . मितभाषी पण मराठी माणसांच्या न्याय हक्कांसाठी प्रसंगी आक्रमक होणाऱ्या स्व . जोशी 
यांच्या धडाक्यामुळे अनेक मराठी होतकरू तरुणांचा खाजगी आणि केंद्र सरकारी आस्थापनांमध्ये प्रवेश सुकर झाला . रस्त्यावरच्या लढाईतही ते 
कुठेही मागे राहीले नाहीत . यामुळे कार्पोरेट कंपन्यांनाही स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगाराबाबतची भूमिका बदलावी लागली होती . परिणामी आज अनेक 
मराठी कुटुंबांना रोजगारासह , शिक्षण , उद्योग - व्यवसायांमध्ये स्थैर्य लाभू शकले आहे . या स्थैर्यामुळेच त्यानंतरच्या पिढ्यांना प्रगती साधता आली आहे . 

अशा या अभ्यासू , संघर्षशील ज्येष्ठ नेत्याचे माजी मंत्री सुधीर जोशी यांचे गुरुवार दि . १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मुंबई येथे दुःखद निधन झाले . 
त्यांच्या निधनामुळे पक्षाशी अखेरपर्यंत एकनिष्ठ आणि मुंबई , महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांच्या सुख - दुःखाशी समरस झालेले नेतृत्व हरपले आहे . 

ज्येष्ठ नेते सुधीर जोशी यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करत असून राज्य मंत्रिमंडळाने व्यक्त केलेल्या भावना ज्येष्ठ 
नेते सुधीर जोशी यांच्या कुटुंबियांना कळविण्यात याव्यात . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


+ 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 

मुख्य सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


